महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण व 
त्या अंतर्गत सर्व विभागीय मंडळांतील गट “अ 
आणि गट “ब” (वर्ग-१ व वर्ग-२) संवर्गातील सर्व 
अधिकाऱ्यांची बदलीबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांक: नियुक्‍ती-२०१९/प्र.क्र.६९(१/गृनिभू 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
३रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा :- 9) गृहनिर्माण विभागाचे पत्र, क्र. TEST २००८/प्रक्र.४/प्रशा ३, दिनांक ८.८.२०१८ 
२) महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचे परिपत्रक, क्र.प्राधि/बदली/धोरण/ 
२०११/४१९४/प्र.८, दिनांक ७ ऑक्टोबर, २०११. 
३) शासन निर्णय, क्रमांक :- नियुक्‍ती-२०१९/प्र.क्र.६९(१)/गृनिभू, दि.१७ जुले,२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


वाचा येथील दिनांक १७ जुलै,२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेदामध्ये महाराष्ट्र 
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण व त्या अंतर्गत सर्व विभागीय मंडळांतील (म्हाडा) गट “अ” आणि 
गट “ब” (वर्ग-१ व वर्ग-२) संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक तसेच मुदतपूर्व बदल्या 
करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. या ऐवजी पुढील परिच्छेद वाचावा :- 

“महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण व त्या अंतर्गत सर्व विभागीय मंडळांतील गट 
अ” आणि गट “ब” (वर्ग-१ व वर्ग-२) संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक/विनंती बदल्या 
तसेच मुदतपूर्व बदल्यांचे अधिकार शासनास राहतील. तसेच म्हाडातील गट “अ” व गट “ब* च्या 
पदावर निम्न संवर्गातून पदोन्नती दिल्यानंतर करावयाच्या पदस्थापनेचे प्रस्तावांस शासनाची मंजूरी 
घेणे आवश्‍यक राहील. त्याचप्रमाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून गुन्हा नोंदविण्यात आलेल्या 
/कार्यवाही प्रलंबित असलेल्या प्रकरणी गट “अ” व “ब” मधील संबंधित कर्मचारी/अधिकारी यांचे 
निलंबन मागे घेण्यापूर्वी शासनाची मान्यता घेणे आवश्‍यक राहील” 

सदरहू शासन निर्णय शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००२२८१११३१०२३०९ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Manohar Ramchandra ८ 
Parkar x 


(म. रा.पारकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 

१) मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नियुक्‍ती-२०१९/प्र.क्र.६९(१)/गृनिभू 


) मा. मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 

३) मा.राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 
) 
) 


अपर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-४०० ०५१ 

६) मुख्य अधिकारी, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुर्नरचना मंडळ, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-४०० ०५१ 

७) मुख्य अधिकारी, झोपडपट्टी सुधार मंडळ, मुंबई, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्वी), 

मुंबई-४०० ०५१ 

सर्व मुख्य अधिकारी, मुंबई/कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर गृहनिर्माण 
व क्षेत्र विकास मंडळ 

९) सर्व उप सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

qo) निवडनस्ती, UY कार्यासन, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


८ 


~ 


पृष्ठ २ पैकी 2 


